एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत पोषण 
अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४१/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : -१६ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा : - (9) महिला व बाल विकास विभाग,श्ासन निर्णय, क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 
दिनांक ११.०७.२०१८ 
(२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.५५॥॥/६०/२०१८-॥॥५॥॥ (6 ५४०१३), दि.२४.०८.२०२१ 
(३) आयुक्त तथा राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य पोषण संसाधन कक्ष, पोषण अभियान, नवी मुंबई 
यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/पोषण अभियान/२०२१/२९६०, दि.३०.०८.२०२१ 
(४ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ.३. दिनांक १४.१०.२०२१ 
शासन निर्णय:- 
पोषण अभियान हा समग्र पोषणावर आधारीत महत्वपूर्ण कार्यक्रम एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमामध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा प्रमाण ८०:२० आहे. पोषण 
अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ मधील विविध उपक्रमांसाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आगाऊ रक्‍कम 
वितरीत करणे आवऱ्यक असल्याने व त्यासाठी केंद्र शासनाकडून आवश्‍यक निधी उपलब्ध झालेला असून तो 
या वित्तीय वर्षात खर्च करणेकरिता क्षेत्रिय स्तरावर विविध कारणांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
असल्याबाबत आयुक्‍त तथा राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य पोषण संसाधन कक्ष, पोषण अभियान, नवी मुंबई 
यांनी कळविले आहे. 
२. त्याअनुषंगाने पोषण अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध बाबींकरिता खालीलप्रमाणे 
तक्त्यातील रकाना क्र.६ नुसार रुपये ३०.४४२० कोटी इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अं. क्र. | लेखाशीर्ष बाब अर्थसंकल्पित । यापुर्वी वितरित | प्रस्तावित वितरण 
तरतूद 
सन २०२१-२२ 
| 9 | २ ३ [ie | 4 & 
9 | २२३६२०८४ १०- कंत्राटी सेवा २१९०.७२ १०९५.३६ iL. क| 
(केंद्र हिस्सा ८० | १३- कार्या. खर्च ८२८.०० ३३१.२० ८२.८० 
टक्के) १७ संगणक खर्च २६०.०० ६५.०० ६५.०० 
५०- इतर खर्च ९१५०.२४ २२८७.५६ २२८७.५६ 
एकूण केंद्र हिस्सा १२४२८.९६ | ३७७९.१२ २४३५.३६ 
२. | २२३६२०९३ १०- कंत्राटी सेवा ५४७.६८ २७३.८४ = | 
(राज्य हिस्सा २० | १३- कार्या. खर्च २०७.०० ८२.८० २०.७० 
टक्के) १७ संगणक खर्च ६५.०० १६.२५ १६.२५ 
५०- इतर खर्च २२८७.५६ ५७१.८९ ५७१.८९ 
एकूण राज्य हिस्सा ३१०७.२४ ९४४.७८ ६०८.८४ 
एकूण केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा १५५३६.२० |  ४७२३.९० ३०४४.२० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४१/का.६ 


४. आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, 
प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 
५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १४ ऑक्टोबर,२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामधील 
तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११११२२२४१५६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARUDKAR MAHESH. जमा 
ASHOKRAO See 
(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


AD 


) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


CS x ww 


4 


£53) 


आयुक्‍त, AST व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास) 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BDS प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१२) निवड नस्ती -का-६. 


Nn ८5. 


mo) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


